“महा आवास अभियान - ग्रामीण" मधील उत्कृष्ट 
काम करणाऱ्या संस्था / व्यक्‍तींना -“महा आवास 
अभियान - ग्रामीण” पुरस्कार देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२०/प्र.क्र.१०७/योजना-१० 
बांधकाम भवन, 24 मर्झबान रोड, 
फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१. 
तारीख: १० जून, २०२१ 


१) ग्राम विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:प्रआयो-२०२०/प्र.क्र. १०७/योजना-१०, दिनांक १९ 
नोव्हेंबर, २०२० 

२) संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यालयाचे पत्र जा.क्र./”कावि/ मआअ- 
ग्रा/मार्गदर्शक पुस्तिका/६८४-ब /२०२०, दि. २०.११.२०२० 

३) ग्राम विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: प्रआयो-२०२०/प्र.क्र. १०७/योजना-१०, दिनांक २५ 
फेब्रुवारी, २०२१ 

४) ग्राम विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: प्रआयो-२०२०/प्र.क्र. १०७/योजना-१०, दिनांक ३१ मार्च, 
२०२१ 

५) ग्राम विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: प्रआयो-२०२०/प्र.क्र. १०७/योजना-१०, दिनांक ०३ मे, 
२०२१ 


प्रस्तावना:- 

'सर्वांसाठी घरे-२०२२' या शासनाच्या धोरणांतर्गत अभियान कालावधीत विविध उपक्रम राबवून केंद्र 
पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण व राज्य पुरस्कृत रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, 
पारधी आवास योजना, आदिम आवास योजना, अटल बांधकाम कामगार आवास योजना, यडावंतराव 
चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजना या सर्व ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या 
कामास गतिमान करणे व गुणवत्ता आणणे यासाठी उपरोक्त संदर्भ क्रमांक १ च्या आदेशान्वये सन २०२०- 
२१ या वर्षामध्ये महाराष्ट्र राज्यात दिनांक २० नोव्हेंबर, २०२० रोजीच्या राष्ट्रीय आवास दिनाचे औचित्य 
साधून दिनांक २० नोव्हेंबर २०२० ते २८ फेब्रुवारी २०२१ या कालावधीत 'महा आवास अभियान-ग्रामीण' 
राबविण्यास मान्यता देण्यात आली असून उपरोक्त संदर्भ क्रमांक 3,8 व ५ अन्वये या अभियानास दिनांक 
०५ जून, २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 

उपरोक्त संदर्भ कमांक १ च्या शासन निर्णयामधील परीच्छेद ८ अन्वये 'महा आवास अभियान- 
ग्रामीण' यामध्ये उत्कृष्ट कार्याचा गौरव/पुरस्कार वितरण कार्यक्रमाबाबत स्वतंत्रपणे कळवावयाचे होते. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२०/प्र.क्र.१०७/योजना-१०, दि. १० जून, २०२१ 


त्यानुसार -'महा आवास अभियान-ग्रामीण' कालावधीत राबविण्यात आलेल्या उपक्रमांचे मूल्यमापन करुन 
उत्कृष्ट काम करणाऱ्या संस्था व व्यक्‍ती यांना पुरस्कार देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

राज्यात सर्व ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांची प्रभावी अंमळबजावणी करण्याच्या कामास गतिमान करणे 
व त्यामध्ये गुणवत्ता आणणे यासाठी दि. २० नोव्हेंबर, २०२० ते दि. ०५ जून, २०२१ या कालावधीत 'महा 
आवास अभियान-ग्रामीण' मध्ये राबविण्यात आलेल्या उपक्रमांचे मूल्यमापन करुन उत्कृष्ट काम करणाऱ्या 
संस्था व व्यक्‍तींना 'महा आवास अभियान पुरस्कार' व 'महा आवास अभियान विशेष पुरस्कार' देऊन गौरव 
करण्यात यावा. 

१. महा आवास अभियान पुरस्कार: 

'महा आवास अभियान - ग्रामीण' मध्ये उत्कृष्ट काम करणाऱ्या संस्था व व्यक्‍तींना पुढीलप्रमाणे 'महा 
आवास अभियान पुरस्कार' व 'महा आवास अभियान विशेष पुरस्कार' देण्यात येतील. संदर्भाधिन शासन 
निर्णय दिनांक १९ नोव्हेंबर, २०२० मध्ये पुढीलप्रमाणे अंशात: बदल करण्यात येत आहेत. 

१.॥ महा आवास अभियान पुरस्कार : 

केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण व राज्य पुरस्कृत आवास योजना मध्ये उत्कृष्ट 
काम करणाऱ्या संस्था व व्यक्‍तींना शासन निर्णय दिनांक १९ नोव्हेंबर, २०२० अन्वये निश्चित करण्यात 
आलेल्या १० अभियान उपक्रमांमध्ये अभियान कालावधीत केलेल्या कामाच्या टक्केवारीच्या आधारे एकत्रित 
गुणांकन करुन पुढीलप्रमाणे पुरस्कार देण्यात येतील. 

अ. राज्यस्तरीय पुरस्कार :- 

|. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण 
. सर्वोत्कृष्ट विभाग- प्रथम, व्दितीय व तृतीय क्रमांक. 
॥. सर्वोत्कृष्ट जिल्हे - प्रथम, व्दितीय व तृतीय क्रमांक. 
॥. सर्वोत्कृष्ट तालुके - प्रथम, व्दितीय व तृतीय क्रमांक. 
iv. सर्वोत्कृष्ट ग्रामपंचायत - प्रथम, व्दितीय व तृतीय क्रमांक. 
४. सर्वोत्कृष्ट बहुमजली इमारत व सर्वोत्कृष्ट गृहसंकुल- प्रथम, व्दितीय व तृतीय क्रमांक. 
॥. राज्य पुरस्कृत आवास योजना 
. सर्वोत्कृष्ट विभाग- प्रथम, व्दितीय व तृतीय क्रमांक. 
॥. सर्वोत्कृष्ट जिल्हे - प्रथम, व्दितीय व तृतीय क्रमांक. 
॥. सर्वोत्कृष्ट तालुके - प्रथम, व्दितीय व तृतीय क्रमांक. 
iv. सर्वोत्कृष्ट ग्रामपंचायत - प्रथम, व्दितीय व तृतीय क्रमांक. 
४. सर्वोत्कृष्ट बहुमजली इमारत व सर्वोत्कृष्ट गृहसंकुल- प्रथम, व्दितीय व तृतीय क्रमांक. 


पुष्ठ १९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२०/प्र.क्र.१०७/योजना-१०, दि. १० जून, २०२१ 


ब. विभागस्तरीय पुरस्कार :- 
|. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण 


.. सर्वोत्कृष्ट जिल्हे - प्रथम, व्दितीय व तृतीय क्रमांक. 

i. सर्वोत्कृष्ट तालुके - प्रथम, व्दितीय व तृतीय क्रमांक. 

॥. सर्वोत्कृष्ट ग्रामपंचायत - प्रथम, व्दितीय व तृतीय क्रमांक. 

४. ग्रामीण गृहनिर्माण योजनेकरिता लाभार्थ्यांना घरकुल बांधण्यासाठी कर्ज देणारी सर्वोत्कृष्ट वित्तीय 
संस्थांची शाखा - प्रथम, व्दितीय व तृतीय क्रमांक. 

४. शासकीय जागा उपलब्धता व वाळू उपलब्धता सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणारे तालुके - प्रथम, 
व्दितीय व तृतीय क्रमांक. 

|. राज्य पुरस्कृत आवास योजना 

i. सर्वोत्कृष्ट जिल्हे - प्रथम, व्दितीय व तृतीय क्रमांक. 

॥. सर्वोत्कृष्ट तालुके - प्रथम, व्दितीय व तृतीय क्रमांक. 

सर्वोत्कृष्ट ग्रामपंचायत - प्रथम, व्दितीय व तृतीय क्रमांक. 

७. ग्रामीण गृहनिर्माण योजनेकरिता लाभार्थ्यांना घरकुल बांधण्यासाठी कर्ज देणारी सर्वोत्कृष्ट वित्तीय 
संस्थांची शाखा - प्रथम, व्दितीय व तृतीय क्रमांक. 

४. शासकीय जागा उपलब्धता व वाळू उपलब्धता सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणारे तालुके - प्रथम, 
व्दितीय व तृतीय क्रमांक. 


क. जिल्हास्तरीय पुरस्कार :- 
|. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण 


. सर्वोत्कृष्ट तालुके - प्रथम, व्दितीय व तृतीय क्रमांक. 
ii. सर्वोत्कृष्ट क्लस्टर - प्रथम, व्दितीय व तृतीय क्रमांक. 
॥. सर्वोत्कृष्ट ग्रामपंचायत - प्रथम, व्दितीय व तृतीय क्रमांक. 
iv. ग्रामीण गृहनिर्माण योजनेकरिता लाभार्थ्यांना घरकुल बांधण्यासाठी कर्ज देणारी सर्वोत्कृष्ट वित्तीय 
संस्थांची शाखा - प्रथम, व्दितीय व तृतीय क्रमांक. 
॥. राज्य पुरस्कृत आवास योजना 
. सर्वोत्कृष्ट तालुके - प्रथम, व्दितीय व तृतीय क्रमांक. 
. सर्वोत्कृष्ट क्लस्टर - प्रथम, व्दितीय व तृतीय क्रमांक. 
. सर्वोत्कृष्ट ग्रामपंचायत - प्रथम, व्दितीय व तृतीय क्रमांक. 


पुष्ठ १९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२०/प्र.क्र.१०७/योजना-१०, दि. १० जून, २०२१ 


iv. ग्रामीण गृहनिर्माण योजनेकरिता लाभार्थ्यांना घरकुल बांधण्यासाठी कर्ज देणारी सर्वोत्कृष्ट वित्तीय 
संस्थांची शाखा - प्रथम, व्दितीय व तृतीय क्रमांक. 
ड. तालुकास्तरीय पुरस्कार :- 
|. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण 
. सर्वोत्कृष्ट क्लस्टर - प्रथम क्रमांक. 
1. सर्वोत्कृष्ट ग्रामपंचायत - प्रथम, व्दितीय व तृतीय क्रमांक. 
॥. सर्वोत्कृष्ट घरकुल - प्रथम, व्दितीय व तृतीय क्रमांक. 
॥. राज्य पुरस्कृत आवास योजना 
|. सर्वोत्कृष्ट क्लस्टर - प्रथम क्रमांक. 
ii. सर्वोत्कृष्ट ग्रामपंचायत - प्रथम, व्दितीय व तृतीय क्रमांक. 
॥. सर्वोत्कृष्ट घरकुल - प्रथम, व्दितीय व तृतीय क्रमांक. 
इ. ग्रामपंचायतस्तरीय पुरस्कार :- 
|. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण 
. सर्वोत्कृष्ट घरकुल - प्रथम, व्दितीय व तृतीय क्रमांक. 
. राज्य पुरस्कृत आवास योजना 
. सर्वोत्कृष्ट घरकुल - प्रथम, व्दितीय व तृतीय क्रमांक. 
१.॥) महा आवास अभियान विशेष पुरस्कार 
मुद्दा (११(अ)()पुरस्कारांच्या व्यतिरिक्त केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण व राज्य 
पुरस्कृत आवास योजना यांच्या अभियान कालावधीतील संख्यात्मक प्रगतीनुसार पुढील १० 
उपक्रमांमध्ये राज्यस्तरावरुन सर्वोत्कृष्ट ३ जिल्ह्यांना विशोष पुरस्कार देण्यात येतील. 


) भूमीहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन देणे. 

३) केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण मधील संख्यात्मक प्रगतीनूसार सर्वोत्तम जिल्हे 
- प्रथम, व्दितीय व तृतीय क्रमांक. 

ब) राज्य पुरस्कृत आवास योजना मधील संख्यात्मक प्रगतीनूसार सर्वोत्तम जिल्हे - प्रथम, व्दितीय व 
तृतीय क्रमांक. 

il) घरकुलांच्या उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे. 

३) केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण मधील संख्यात्मक प्रगतीनूसार सर्वोत्तम जिल्हे 
- प्रथम, व्दितीय व तृतीय क्रमांक. 

ब) राज्य पुरस्कृत आवास योजना मधील संख्यात्मक प्रगतीनूसार सर्वोत्तम जिल्हे - प्रथम, व्दितीय व 
तृतीय क्रमांक. 


पुष्ठ १९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२०/प्र.क्र.१०७/योजना-१०, दि. १० जून, २०२१ 


ii) मंजूर घरकुले १०० टक्के भौतिकदृष्ट्या पूर्ण करणे. 

३) केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण मधील संख्यात्मक प्रगतीनूसार सर्वोत्तम जिल्हे 
- प्रथम, व्दितीय व तृतीय क्रमांक. 

ब) राज्य पुरस्कृत आवास योजना मधील संख्यात्मक प्रगतीनूसार सर्वोत्तम जिल्हे - प्रथम, व्दितीय व 
तृतीय क्रमांक. 

iv) पुरेशी जागा नसल्यास बहुमजली इमारती (जी + १ व जी +2) बांधणे. 

केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण + राज्य पुरस्कृत आवास योजना यांच्या एकत्रित 

संख्यात्मक प्रगतीनूसार सर्वोत्तम जिल्हे - प्रथम, व्दितीय व तृतीय क्रमांक. 

४) पुरेशी जागा असल्यास गृहसंकुल (Housing Colony) उभारणे. 

केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण + राज्य पुरस्कृत आवास योजना यांच्या एकत्रित 
संख्यात्मक प्रगतीनूसार सर्वोत्तम जिल्हे - प्रथम, व्दितीय व तृतीय क्रमांक. 

४) लाभार्थ्यांना घरकुलाचे बांधकाम साहित्य जसे § दगड, विटा, वाळू, सिमेंट, स्टिल, छताचे 
साहित्य इ. उपलब्ध करुन देण्यासाठी महिला बचत गटांच्या सहभागातून घरकुल मार्ट सुरु करणे. 

संख्यात्मक प्रगतीनूसार सर्वोत्तम जिल्हे - प्रथम, व्दितीय व तृतीय क्रमांक. 

vil) लाभार्थ्यांना घरकुल बांधकामासाठी वित्तीय संस्थांचे रु. ७०,०००/- कर्ज स्वरुपात मिळवूण देणे. 

केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण + राज्य पुरस्कृत आवास योजना यांच्या एकत्रित 
संख्यात्मक प्रगतीनूसार सर्वोत्तम जिल्हे - प्रथम, व्दितीय व तृतीय क्रमांक. 

vill) मुलभूत नागरी सुविधा देवून आदर्श घरांची निर्मिती करणे. 

संख्यात्मक प्रगतीनूसार सर्वोत्तम जिल्हे - प्रथम, व्दितीय व तृतीय क्रमांक. 

ix) कॉर्पोरेट संस्था, स्वयंसेवी संस्था आणि सहकारी संस्था यांचे सहकार्य घेणे. 

राज्यस्तरीय अंमलबजावणी, संनियंत्रण व मूल्यमापन समितीने निवडलेले सर्वोत्तम जिल्हे - प्रथम, 

व्दितीय व तृतीय क्रमांक. 

x) इतर विशेष उपक्रम 

राज्यस्तरीय अंमलबजावणी, संनियंत्रण व मूल्यमापन समितीने निवडलेले सर्वोत्तम जिल्हे - प्रथम, 

व्दितीय व तृतीय क्रमांक. 


२. पुरस्कार निकष : - 

|) 'महा आवास अभियान पुरस्कार' साठी निकष :- 

“महा आवास अभियान - ग्रामीण” मध्ये राज्य, विभाग, जिल्हा, तालुकास्तरीय उत्कृष्ट काम 
करणाऱ्या संस्था वा व्यक्‍ती यांची 'महा आवास अभियान पुरस्कार' साठी निवड करण्यासाठीचे निकष 
परिशिष्ट 'अ' मध्ये देण्यात आले आहेत. या सर्व १० निकषानुसार गुणांकन करण्यात येऊन केंद्र योजना व 
राज्य पुरस्कृत योजना यांना एकत्रित गुणांच्या आधारे स्वतंत्रपणे पुरस्कार देण्यात येतील. तसेच ग्राम 


पुष्ठ १९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२०/प्र.क्र.१०७/योजना-१०, दि. १० जून, २०२१ 


पंचायतस्तरीय सर्वोत्कृष्ट घरकुल, सर्वोत्कृष्ट बहुमजळी इमारत व सर्वोत्कृष्ट गृहसंकुल निवडीचे निकष 
परिशिष्ट 'ब' मध्ये देण्यात आले आहेत. 
परिशिष्ट अ) मधील (9), (६), (७) व (९) तसेच परिशिष्ट ब) मधील (१), (२), (३), (४) व (५) 

मुद्दययांबाबत तालुकास्तरापर्यंत संबंधित तालुक्‍याचे तालुकास्तरीय अंमलबजावणी, संनियंत्रण व मूल्यमापन 
समिती यांनी, जिल्हा स्तरापर्यंत जिल्हास्तरीय अंमलबजावणी, संनियंत्रण व मूल्यमापन समिती यांनी तर 
विभागीय स्तरापर्यंत संबंधित विभागाचे विभागस्तरीय अंमलबजावणी, संनियंत्रण व मूल्यमापन समिती 
यांनी सदरचा वास्तविक (factual) डेटा प्रमाणित करुन वरीष्ठ पातळीवर सादर करावयाचा आहे. 

Il) 'महा आवास अभियान विशेष पुरस्कार' साठी निकष :- 

'महा आवास अभियान - ग्रामीण' मधील विशिष्ट उपक्रमांमध्ये उत्कृष्ट काम करणाऱ्या जिल्ह्यांना 


आले आहेत. 

परिशिष्ट 'क' मधील (१), (४), (५), (६), (७), (८), (९) व (१० मुद्दयांबाबत संबंधित विभागाचे 
विभागस्तरीय अंमलबजावणी, संनियंत्रण व मूल्यमापन समिती यांनी सदरचा वास्तविक (factual) डेटा 
प्रमाणित करुन राज्य पातळीवर सादर करावयाचा आहे. 

3. AST आवास अभियान पुरस्कार' व 'महा आवास अभियान विशेष पुरस्कार' निवड : 

Fel आवास अभियान-ग्रामीण' कालावधीत राबविण्यात आलेल्या उपक्रमांचे उपरोक्त निकषांच्या 
आधारे मूल्यमापन करण्यासाठी संदर्भ क्रमांक १ च्या शासन निर्णयान्वये अभियान अंमलबजावणी, 
सनियंत्रण व मुल्यमापन समित्या स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत. सदर समित्यांनी अभियान कालावधित 
उत्कृष्ट काम करणाऱ्या संस्था व व्यक्तीं यांची 'महा आवास अभियान पुरस्कार' व 'महा आवास अभियान 
विशेष पुरस्कार' साठी पुढील प्रकारे निवड करावायची आहे. 


उत्कृष्ट कामासाठीच्या मुल्यमापन नामांकने अंतिम 
पुरस्कार नामांकने पुरस्कारांची नामांकने । कार्यवाही करण्याचा | करण्याचा 
निवडण्यासाठी समित्या कालावधी दिनांक 
ग्रामपंचायतस्तरीय र्यी ०९.०६.२०२१ ते २१.०६.२०२१ 
पुरस्कारांची निवड छु 
पुरस्कारांची निवड तवा णो ese |) 
मी , संनियंत्रण 
(महा आवास अभियान मूल्यमापन समिती 
पुरस्कार व मल समिती 
पुरस्कार ) 
तालुकास्तरीय पुरस्कारांची मायाला ता २२.०६.२०२१ ते । ०७.०७.२०२१ 
ae छु 
निवड त य ता ०६.०७.२०२१ 
an , संनियंत्रण 
(महा आवास अभियान मूल्यमापन समिती 
पुरस्कार) व मल समिती 
पुरस्कार) 


पुष्ठ १९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२०/प्र.क्र.१०७/योजना-१०, दि. १० जून, २०२१ 


जिल्हास्तरीय पुरस्कारांची ars 0€,019.2029 ते । 23.019.20249 
ae ल 
निवड pe rae २२.०७.२०२१ 
aa , संनियंत्रण 
(महा आवास अभियान मूल्यमापन समिती 
परस्कार वमल समिती 
पुरस्कार) 
विभागस्तरीय पुरस्कारांची विभागस्तरीय २४.०७.२०२१ते | ०९.०८.२०२१ 
निवड (महा आवास अभियान | अंमलबजावणी, संनियंत्रण | ०७.०८.२०२१ 
पुरस्कार) व मूल्यमापन समिती 
राज्यस्तरीय पुरस्कारांची मातत गड १०.०८.२०२१ ते | २५.०८.२०२१ 
— sonia ज् 
निवड (महा आवास अभियान Sunes नियत. तसा 
पुरस्कार व महा आवास , संनियंत्रण 
पुरस्कार व महा आवास व मूल्यमापन 
or किली पुरस्कार व मूल्यमापन समिती 
अभियान विशेष पुरस्कार) 


सदर समित्यांनी त्यांच्या स्तरावरील निवड केलेल्या पुरस्कार विजेत्यांचा अहवाल त्यांना देण्यात 
आलेल्या मुल्यमापन कार्यवाही करण्याच्या कालावधीच्या अंतिम दिवसापर्यंत त्यांच्या वरीष्ठ पातळीवरील 
समितीकडे सादर करावयाचा आहे. 

तसेच परिशिष्ट ब मधील सर्वोत्कृष्ट घरकुल बाबत ग्रामपंचायतस्तरीय अंमलबजावणी, संनियंत्रण 
व मूल्यमापन समिती यांनी घरकुलांना प्रत्यक्ष भेट देऊन पडताळणी करावयाची (physical verification) 
असून पुरस्कारासाठी निवड केलेल्या व्यक्‍ती बाबतचा अहवाल आपल्या शिफारशीसह तालुकास्तरीय 
अंमलबजावणी, संनियंत्रण व मूल्यमापन समिती यांना सादर करावयाचा आहे. 

तर सर्वोत्कृष्ट बहुमजली इमारत व सर्वोत्कृष्ट गृहसंकुल बाबत विभागस्तरीय अंमलबजावणी, 
संनियंत्रण व मूल्यमापन समिती विभागातून पुरस्कारासाठी निवड केलेल्या सर्वोत्कृष्ट प्रथम तीन 
Rava बाबतचा sede आपल्या Bross राज्यस्तरीय अंमलबजावणी, संनियंत्रण व 
मूल्यमापन समितीकडे सादर करावयाचा आहे. 


४. 'महा आवास अभियान पुरस्कार' व 'महा आवास अभियान विशेष पुरस्कार' चे स्वरुप :- 

'महा आवास अभियान-ग्रामीण' मध्ये केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण व राज्य 
पुरस्कृत आवास योजना ग्रामीण या योजनांमध्ये स्वतंत्रपणे उत्कृष्ट काम करणाऱ्या संस्था व व्यक्‍तींना AST 
आवास अभियान पुरस्कार' म्हणून राज्यस्तर, विभागस्तर, जिल्हास्तर आणि तालुकास्तरावरील विजेत्यांना 
सन्मानचिन्ह व प्रशस्तिपत्रक देऊन गौरव करण्यात येईल. तर ग्रामपंचायत स्तरावरील विजेत्यांना 
प्रशस्तिपत्रक देऊन गौरव करण्यात येईल. 

तर 'महा आवास अभियान-ग्रामीण' मधील विशिष्ट १० उपक्रमांना केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री 
आवास योजना - ग्रामीण व राज्य पुरस्कृत आवास योजना ग्रामीण या योजनांमध्ये उत्कृष्ट काम करणाऱ्या 


पुष्ठ १९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२०/प्र.क्र.१०७/योजना-१०, दि. १० जून, २०२१ 


संस्थाना राज्यस्तरावरुन 'महा आवास अभियान विशेष पुरस्कार' म्हणून सन्मानचिन्ह व प्रशस्तिपत्रक 
देऊन गौरव करण्यात येईल. 

सन्मानचिन्ह व प्रशास्तिपत्रकाचे डिझाईन राज्य व्यवस्थापन कक्ष - ग्रामीण गृहनिर्माण 
कार्यालयाने करावयाचे असून सन्मानचिन्हाची निर्मिती व प्रशस्तीपत्रकाची छपाई त्या त्या स्तरावरुन 
करावयाची आहे. 


५. 'महा आवास अभियान पुरस्कार' व 'महा आवास अभियान विशेष पुरस्कार' वितरण : 

अ. ग्राम पंचायत स्तर: ग्राम पंचायतस्तरीय पुरस्कार वितरणाचा कार्यक्रम ग्राम पंचायत स्तरावर जून 
२०२१ या महिन्यात संबंधित ग्राम पंचायतीचे मा. सरपंच यांचे शुभहस्ते करण्यात यावा. 

ब. तालुकास्तर: तालुकास्तरीय पुरस्कार वितरणाचा कार्यक्रम तालुकास्तरावर जुले २०२१ या 
महिन्यात संबंधित तालुक्‍याचे मा. आमदार यांच्या शुभहस्ते करण्यात यावा. 

क. जिल्हास्तर: जिल्हास्तरीय पुरस्कार वितरणाचा कार्यक्रम जिल्हास्तरावर दिनांक १५ ऑगस्ट, 
2029 रोजी संबंधित जिल्ह्याचे मा. पालकमंत्री यांचे शुभहस्ते करण्यात यावा. 

ड. विभागस्तर: विभागस्तरीय पुरस्कार वितरण कार्यक्रम विभागस्तरावर दिनांक १६ ऑगस्ट, २०२१ 
ते ३१ ऑगस्ट, २०२१ या कालावधित संबंधित विभागाचे विभागीय आयुक्‍त, विभागीय आयुक्‍त 
कार्यालय यांचे शुभहस्ते करण्यात यावा. 

इ. राज्यस्तर: राज्यस्तरीय पुरस्कार वितरण कार्यक्रम राज्यस्तरावर सप्टेंबर २०२१ या महिन्यात 
मा. मुख्यमंत्री महोदय यांचे शुभहस्ते व मा. मंत्री ग्राम विकास, मा. राज्य मंत्री ग्रामविकास व 
महसूल व मा. अतिरिक्‍त मुख्य सचिव, ग्रामविकास व पंचायतराज विभाग यांचे प्रमुख 
उपस्थितीत आयोजित करण्यात येईल. 


६. 'महा आवास अभियान पुरस्कार' व 'महा आवास अभियान विशेष पुरस्कार' निधी ;- 


विभागस्तर व राज्यस्तर वरुन विजेत्यांना देण्यात येणाऱ्या मानचिन्ह, प्रशस्तीपत्रक यासाठी येणारा 


खर्च आणि पुरस्कार वितरण कार्यक्रमासाठी येणारा खर्च राज्यस्तरावरुन करण्यात येईल. तर जिल्हास्तर, 


तालुकास्तर, ग्राम पंचायतस्तर यावरील विजेत्यांना देण्यात येणाऱ्या मानचिन्ह, प्रशस्तीपत्रक यासाठी 


येणारा खर्च आणि पुरस्कार वितरण कार्यक्रमासाठी येणारा खर्च जिल्हास्तरावरील उपलब्ध प्रधानमंत्री 


आवास योजना-ग्रामीण व राज्य पुरस्कृत ग्रामीण गृहनिर्माण आवास योजनांच्या प्रशासकीय निधीमधून 


भागविण्यात यावा. 


पुष्ठ १९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२०/प्र.क्र.१०७/योजना-१०, दि. १० जून, २०२१ 


७. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०६१०१४४७१९५५२० असा आहे. सदर आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by Hemant 


lH (2 aa a N Tt Sudhakar Pathak 
DN: c=IN, o=Government Of 


Maharashtra, ou=Rural 
Development Department, 


postalCode=400032, 

U h a a st=Maharashtra, 
2.5.4.20=1a58924bb1ebc2ed6699e 
048bfa42ad41d1ed32de1e3eda84d 


0c03040473905e, cn=Hemant 
i a h a Sudhakar Pathak 


Date: 2021.06.11 11:40:39 +05'30' 
(हे.सु. पाठक) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 

मा. सभापती, विधान परिषद यांचे खासगी सचिव. 

मा. अध्यक्ष, विभानसभा यांचे खासगी सचिव. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अतिरिक्‍त मुख्य सचिव व प्रधान सचिव. 

मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, 

मा. विरोधी पक्षनेते, विधानसभा/ विधान परिषद यांचे खासगी सचिव. 
मा. मंत्री (ग्राम विकास) यांचे खासगी सचिव. 


८. मा. राज्यमंत्री (ग्राम विकास) यांचे खासगी सचिव. 


qo. 
११, 


१२. 
१३. 
१७. 
१५. 
१६. 
१७. 


मा. सर्व पालकमंत्री तथ मंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

मा. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव. 

अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, नियोजन/ वित्त/ सामाजिक न्याय/ आदिवासी विकास/ गृहनिर्माण 
विभाग. 

संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई. 

आदिवासी विकास आयुक्‍त, नाशिक. 

समाज कल्याण आयुक्त, पुणे. 

कामगार आयुक्त, मुंबई. 

सर्व विभागीय आयुक्त. 

सर्व जिल्हाधिकारी. 


पुष्ठ १९ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२०/प्र.क्र.१०७/योजना-१०, दि. १० जून, २०२१ 


१८. सर्व कार्यकारी अध्यक्ष, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 
१९. सर्व उपायुक्‍त (विकास), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय. 

२०. संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय. 

२१. सर्व गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती. 

२२. सर्व सरपंच, ग्रामपंचायत. 

२३. निवड नस्ती योजना - १०. 


पुष्ठ १९ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२०/प्र.क्र.१०७/योजना-१०, दि. १० जून, २०२१ 


परिशिष्ट अ 
राज्य, विभाग, जिल्हा, तालुकास्तरीय पुरस्कार निवडीसाठीचे निकष 

अ.क. राबविलेले उपक्रम | पारितोषिकासाठी निवडीचे निकष (PIO) 2100 पध्दती (टक्केवारीच्या 

गुण । प्रमाणात गुण देण्यात येतील) 

१. । भूमीहीन लाभार्थ्यांना केद्र व राज्य पुरस्कृत घरकुल एकूण पात्र व भूमीहीन 
जागा उपलब्ध करुन | योजनांतर्गत सन २०१६-१७ ते २०२०- | o | लाभार्थ्यापैकी किती लाभार्थ्यांना 
देणे. २१ या कालावधीमधील पात्र व भूमीहीन अभियान कालावधीमध्ये जागा 

लाभार्थ्यांना अभियान कालावधीमध्ये उपलब्ध करुन दिली, त्या 

शासनाच्या विविध योजना वा इतर प्रमाणात गुण देण्यात येतील. 

मार्गाने जागा उपलब्ध करुन देणे. (उदा. ७५% भूमीहीन लाभार्थ्यांना 
जागा उपलब्ध करुन दिल्यास 
७.५ गुण) 

२. | घरकुलांच्या केद्र व राज्य पुरस्कृत योजनांतर्गत सन उद्दिष्टापैकी अभियान 
उद्दिष्टांप्रमाणोे १०० | २०१६-१७ ते २०२०-२१ या|। १० । कालावधीमध्ये मंजूरी दिलेल्या 
टक्के मंजूरी देणे. । कालावधीमध्ये प्राप्त उदिष्टापैकी घरकुलांच्या प्रमाणात गुण 

उर्वरित सर्व घरकुलांस अभियान देण्यात येतील. (उदा. ८०% 
कालावधीमध्ये १०० Cah मंजूरी देणे. घरकुलांना मंजूरी दिल्यास ८ 
गुण) 

३. ।मंजूर घरकुलांना | केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजनांतर्गत सन मंजूर घरकुलांपैकी अभियान 
पहिल्या हप्त्याचे | २०१६-१७ ते २०२०-२१ या ि ० । कालावधीमध्ये पहिला हप्ता 
१०० cab वितरण | कालावधीमध्ये मंजूरी दिलेल्या सर्व दिलेल्या घरकुलांच्या प्रमाणात 
करणे. घरकुलांना अभियान कालावधीमध्ये गुण देण्यात येतील. (उदा. ७५% 

पहिला हप्ता विनाविलंब वितरीत घरकुलांना पहिला हप्ता वितरीत 
करणे. केल्यास ७.५ गुण) 

४. ।मंजूर घरकुले १०० | केद्र व राज्य पुरस्कृत योजनांतर्गत सन मंजूरी देण्यात आलेल्या 
टक्के भौतिकदृष्ट्या | २०१६-१७ ते २०२०-२१ AT] २० । घरकुलांपैकी अभियान 
पूर्ण करणे. कालावधीमधील उद्िष्टापैकी मंजूरी कालावधीमध्ये भौतिकदृष्ट्या पूर्ण 


दिलेली घरकुले अभियान 
कालावधीमध्ये १०० टक्के 
भौतिकदृष्ट्या पूर्ण करणे. 


झालेल्या घरकुलांच्या प्रमाणात 
गुण देण्यात येतील. (उदा. मंजूरी 
देण्यात आलेल्या घरकुलांपैकी 
८०% घरकुले पूर्ण झाल्यास १६ 
गुण) 


पुष्ठ १९ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२०/प्र.क्र.१०७/योजना-१०, दि. १० जून, २०२१ 


५. | मंजूर घरकुले १०० | केद्र पुरस्कृत योजना व राज्य पुरस्कृत मंजूर घरकुलांपैकी भौतिक 
टक्के आर्थिकदृष्ट्या | योजनांमधील सन २०१६-१७ ते २०२०- | १० । प्रगतीनुसार पूर्ण घरकुलांचे 
पूर्ण करणे. २१ मधील सर्व मंजूर घरकुलांना अभियान कालावधीत सर्व हप्ते 

भौतिक  प्रगतीनुसार अभियान वितरीत केल्यास आर्थिकदृष्ट्या 

कालावधीत सर्व हप्ते प्रदान करून सर्व पूर्ण घरकुलांच्या प्रमाणात गुण 

घरकुले आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे. देण्यात येतील. (उदा.५०% 
भौतिकदृष्ट्या पूर्ण घरकुलांचे 
हप्ते वितरीत केल्यास ५ गुण) 

६. । ग्रामीण गवंडी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षणासाठी 
प्रशिक्षण पूर्ण करणे. | अंतर्गत ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षणाचे १०० | १० | दिलेल्या उद्दिष्टानुसार 

टक्के उद्दिष्ट प्रशिक्षण देणाऱ्या घरकुलांना मंजूरी देणे, 

संस्थांशी (Training Provider) समन्वय प्रशिक्षणास सुरुवात, प्रशिक्षण 

साधून पूर्ण करणे. पूर्ण, मुल्यांकन शुल्क प्रदान, 
मुल्यांकनासहीत पूर्ण या पाच 
टप्प्यावर प्रत्येकी २ गुण या 
प्रमाणे एकूण १० गुण देण्यात 
adie. (उदा. ग्रामीण गवंडी 
प्रशिक्षणासाठी दिलेल्या 
उद्दिष्टापेकी ८०% घरकुलांना 
मंजूरी देण्याची कार्यवाही पूर्ण 
झाल्यास १.६ गुण तर १००% 
कार्यवाही पूर्ण झाल्यास २ गुण, 
७०% प्रशिक्षणास सुरुवात 
झाल्यास १.४% गुण तर १००% 
प्रशिक्षणास सुरुवात झाल्यास २ 
गुण या प्रमाणे टप्पानिहाय) 

७. | डेमो हाऊसेस प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण डेमो हाऊसेसच्या उद्दिष्टानुसार 
उभारणे. अंतर्गत दिलेल्या उद्िष्टानुसार डेमो : o | बांधकामास सुरुवात, जोत्यापर्यंत 


हाऊस (Demo House) पंचायत 


समिती निहाय पूर्ण करणे. 


पूर्ण, लिंटल लेव्हल पर्यंत पूर्ण, 
छतापर्यंत पूर्ण, बांधकाम पूर्ण या 
पाच टप्प्यावर प्रत्येकी २ गुण या 
प्रमाणे एकूण १० गुण देण्यात 
येतील. (उदा. डेमो हाऊसच्या 


पुष्ठ १९ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२०/प्र.क्र.१०७/योजना-१०, दि. १० जून, २०२१ 


दिलेल्या उद्दिष्टापैकी ५०% डेमो 
हाऊसच्या बांधकामास सुरुवात 
झाली असल्यास १ गुण आणि 
उद्दिष्टापेकी  १००% डेमो 
हाऊसेसच्या बांधकामास सुरुवात 
झाल्यास २ गुण या प्रमाणे 
टप्पानिहाय). 


८. | कायमस्वरुपी प्रतिक्षा प्रधानमंत्री आवास योजनेतर्गत कायमस्वरुपी प्रतिक्षा यादीमधील 
यादीतील कायमस्वरुपी प्रतिक्षा यादीतील | १० । लाभार्थ्याचे आधार सिडींग साठी 
लाभार्थ्याचे आधार | (ब' यादी) आधार सिडींग व आवास २ गुण व आवास प्लस 
सिडींग व आवास | प्लस cs यादी) मधील लाभार्थ्यांचे यादीमधील लाभार्थ्याचे आधार 
प्लस मधीळ | आधार सिडींग/जॉब कार्ड मॅपिंग १०० सिडींग साठी ३ गुण आणि 
लाभार्थ्यांचे आधार | टक्के पूर्ण करणे. आवास प्लस मधील लाभार्थ्यांचे 
सिडींग/ जॉब कार्ड जॉब कार्ड मॅपिंग पूर्ण करण्यात 
मॅपिंग १०० टक्के आलेल्या लाभार्थ्यांच्या प्रमाणात 
पूर्ण करणे. ५ गुण याप्रमाणे १० पैकी गुण 

देण्यात येतील. (उदा. ७५% काम 
पूर्ण झाल्यास ७.५ गुण). 

९. । शासकोय योजनांशी |) शासकीय योजनांशी कृतीसंगम नमूद शासकोय alert 
कृतीसंगम व करुन लाभार्थ्यांना- १० | कृतीसंगम (Convergence) 
नावीन्यपूर्ण अ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण मधीळ ५ बाबींसाठी प्रत्येकी १ 
उपक्रमांची रोजगार हमी योजने मधून रोजगार व गुण (मुद्दा क्रमांक (iyo साठी 
अंमलबजावणी स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण मधून प्रत्येकी ०.५० गुण) व नमूद 
करणे. शौचालय देणे. नाविन्यपूर्ण उपक्रम 

ब) जल जीवन fam मधून नळाने अंमलबजावणी मधील ५ 


पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणे. 

क) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजने मधून 
गॅस जोडणी देणे. 

ड) सौभाग्य योजने मधून विद्युत जोडणी 
देणे. 

3) राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान 
मधून उपजिविकेचे साधन देणे. 


बाबींसाठी प्रत्येकी १ गुण या 
प्रमाणे १० गुणांपैकी गुण देण्यात 
येतील. (उदा. जल जीवन FSA 
मधून नळाने पिण्याच्या पाण्याचा 
पुरवठा करणे उद्दिष्टापैकी ८०% 
उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यास ०.८ गुण या 
प्रमाणे प्रत्येक बाबीसाठी १ पैकी 
गुण देऊन एकूण १० पैकी गुण 


पुष्ठ १९ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२०/प्र.क्र.१०७/योजना-१०, दि. १० जून, २०२१ 


॥) नावीन्यपूर्ण उपक्रम- 

अ) पुरेशी जागा नसल्यास बहुमजली 
इमारती (जी--१, जी--२) बांधणे. 

ब) पुरेशी जागा असल्यास गृहसंकुल 
उभारणे. 

क) लाभार्थ्यांना घरकुल बांधकामासाठी 
वित्तीय संस्थांचे रु. ७०,०००/- कर्ज 
स्वरुपात मिळवून देणे. 

ड) घरकुलाचे बांधकाम साहित्य जसे- 
दगड, विटा, वाळू, सिमेंट, स्टिल, 
छताचे साहित्य इ. उपलब्ध करुन 
देण्यासाठी महिला बचत गटांच्या 
सहभागातून घरकुल मार्ट सुरु करणे. 
इ) पंचायत राज संस्था (जिल्हा परिषद, 
पंचायत समिती, ग्रामपंचायत), 
स्वयंसेवी संस्था, सहकारी संस्था, 
कॉरपोरेट संस्था, लाभार्थी व लोक 
सहभाग यांच्या माध्यमातून मूलभूत 
नागरी सुविधा देवून -आदर्शा घरांची? 
निर्मिती करणे. 


देण्यात येतील.) 


एकूण गुण 


१०० | ०० 


qo. 


प्रलंबित 
(Delayed 
पूर्ण करणे. 


घरकुले 


House) 


प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण 
अंतर्गत प्रथम हप्ता वितरीत केल्यानंतर 
१२ महिन्यामध्ये घरकुल पूर्ण न 
केल्यामुळे प्रलंबित घरकुलांमध्ये 
(Delayed Houses) समाविष्ट झालेली 
घरकुले पूर्ण करणे. 


-१० 


अभियान संपताना 
Performance Index मध्ये 
असलेले निगेटिव्ह यास १० ने 
गुणून येणारे गुण एकूण गुणातून 
वजा करण्यात येतील. 


टिप :- 


१. उपरोक्‍त सर्व अ.क्र.१ ते १० हे निकष प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीणसाठी लागू 


राहतील व अ.क्र.१ते५व ९ हे निकष राज्य पुरस्कृत आवास योजनांसाठी लागू राहतील. 


पुष्ठ १९ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२०/प्र.क्र.१०७/योजना-१०, दि. १० जून, २०२१ 


२. उपरोक्‍त विवरणपत्रामधील उपक्रम क्र.१ भूमीहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन देणे व 
उपक्रम क्रमांक ६ ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण पूर्ण करणे या उपक्रमांमध्ये मध्ये जिल्ह्यामध्ये/ 
तालुक्यामध्ये/ग्रामपंचायतीमध्ये उद्दिष्ट उपलब्ध नसल्यास इतर उपक्रमांच्या गुणांची सरासरी 
काठून प्रत्येकी १० च्या प्रमाणात गुण देण्यात यावेत. (उदा. 'अ' जिल्ह्यामध्ये/ 
तालुक्यामध्ये/ग्रामपंचायतीमध्ये भूमीहीन लाभार्थी नसेल आणि त्या 
जिल्ह्याला/तालुक्यामध्ये/ग्रामपंचायतीला इतर ९ उपक्रमांमध्ये ९० गुणांपैकी yo गुण मिळाले 
असल्यास उपक्रम क्र.१ साठी ५.५६ गुण देण्यात यावेत.) 


पुष्ठ १९ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२०/प्र.क्र.१०७/योजना-१०, दि. १० जून, २०२१ 


परिशिष्ट-ब 
सर्वोत्कृष्ट घरकुल, सर्वोत्कृष्ट बहुमजली इमारत व सर्वोत्कृष्ट गृहसंकुल निवडीचे निकष 
अ.क्र पारितोषिकासाठी निवडीचे निकष a गुणांकन पध्दती 
नियोजन आराखडा, प्लास्टर, लादी, नियोजन आराखडा, प्लास्टर, लादी, 
१ ।किचन ओटा, व रंगरंगोटी असलेळे| २० | किचन ओटा, रंगरंगोटी असल्यास प्रत्येकी 
घरकुल. ४ गुण देण्यात यावेत. 
भौतिकदृष्ट्या व आर्थिकदृष्ट्या किमान 
कालावधीत म्हणजे ६० दिवसात घरकुल 
२ | fear कालावधीत पूर्ण केलेले घरकुल. २० कतार कता वाता 0 
गुण, १२० दिवसासाठी १६ गुण याप्रमाणे 
दर वाढीव महिन्याला २ गुण कमी 
करण्यात यावेत. 
शासन निर्णयातील अ.क्र३ 00 मध्ये 
शासकीय योजनांशी कृतीसंगम असलेले शासकीय योजनांशी कृतीसंगम मधील 
र घरकुल. = नमूद ५ मुदद्यांच्या आधारे प्रत्येकी ४ 
याप्रमाणे गुण देण्यात यावेत. 
रेन वॉटर  हार्वेस्टीं, किचन ee cel meee bay 
ai peace गार्डन/परसबाग, वृक्ष लागवड व सौरउर्जा 
४  ।गार्डन/परसबाग, वृक्ष लागवड, सौरउर्जा २० वार्या या त eT aT Sea 
वापर इ. सुविधा असलेले घरकुल. वापर यास प्रत्येकी ५ याप्रमाणे गुण देण्यात 
यावेत. 
मूलभूत सुविधा (अंतर्गत रस्ता, ड्रेनेज 
मूलभूत सुविधा (अंतर्गत रस्ता, ड्रेनेज व्यवस्था, इ), घरकुलावर योजनेचा लोगो, 
: व्यवस्था, इ), घरावर योजनेचा लोगो, oe लाभार्थ्यांचे (पती-पत्नीचे) नाव, 
लाभार्थ्यांचे (पती-पत्नी) नाव, ग्रामपंचायत ग्रामपंचायत प्रॉपर्टी रजिस्टरमध्ये नोंद, 
प्रॉपर्टी रजिस्टरमध्ये नोंद, इ. यास प्रत्येकी ५ याप्रमाणे गुण देण्यात 
यावेत. 
एकूण गुण १०० | ०० 


पुष्ठ १९ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२०/प्र.क्र.१०७/योजना-१०, दि. १० जून, २०२१ 


परिशिष्ट क 


“महा आवास अभियान विशेष पुरस्कार” निवडीचे निकष 


क्र राबविलेले उपक्रम | पारितोषिकासाठी निवडीचे निकष निवड पध्दती 

१. | भूमीहीन लाभार्थ्यांना | केद्र आणि राज्य पुरस्कृत घरकुल | अ केंद्र पुरस्कृत योजनांमधील एकूण 
जागा उपलब्ध करुन | योजनांतर्गत सन २०१६-१७ ते २०२०- पात्र व भूमीहीन लाभार्थ्यांपैकी 
देणे, २१ या कालावधीमधीळ पात्र व | अभियान कालावधीमध्ये जागा 

भूमीहीन लाभार्थ्यांना अभियान | उपलब्ध करुन दिलेल्या लाभार्थ्यांच्या 

कालावधीमध्ये शासनाच्या विविध । संख्येनुसार राज्यातील सर्वोत्कृष्ट 

योजना वा इतर मार्गाने जागा उपलब्ध | प्रथम तीन क्रमांकाचे जिल्हे. 

करुन देणे. ब) राज्य पुरस्कृत योजनांमधील एकूण 
पात्र व भूमीहीन लाभार्थ्यांपैकी 
अभियान कालावधीमध्ये जागा 
उपलब्ध करुन दिलेल्या लाभार्थ्यांच्या 
संख्येनुसार राज्यातील सर्वोत्कृष्ट 
प्रथम तीन क्रमांकाचे जिल्हे. 

२. | घरकुलांच्या केंद्र आणि राज्य पुरस्कृत | अ) केंद्र पुरस्कृत योजनांमधील 
उद्दिष्टांप्रमाणे १०० | योजनांतर्गत सन २०१६-१७ ते २०२०- | उद्दिष्टापैकी अभियान कालावधीमध्ये 
टक्के मंजूरी देणे. ।२१ या कालावधीमध्ये प्राप्त मंजूरी दिलेल्या घरकुलांच्या 

उद्दिष्टापैकी उर्वरित सर्व घरकुलांस | संख्येनुसार राज्यातील सर्वोत्कृष्ट 

अभियान कालावधीमध्ये १०० टक्‍के | प्रथम तीन क्रमांकाचे जिल्हे. 

मंजूरी देणे. ब) राज्य पुरस्कृत योजनांमधील 
योजनांमधील उदिष्टापैकी अभियान 
कालावधीमध्ये मंजूरी दिलेल्या 
घरकुलांच्या संख्येनुसार राज्यातील 
सर्वोत्कृष्ट प्रथम तीन क्रमांकाचे 
जिल्हे. 

३. | मंजूर घरकुले १०० केद्र आणि राज्य पुरस्कृत | अ) केंद्र पुरस्कृत योजनांमधील 


टक्के भौतिकदृष्ट्या 
पूर्ण करणे. 


योजनांतर्गत सन २०१६-१७ ते २०२०- 
२१ या काळावधीमधील उद्दिष्टापैकी 


उद्दिष्टापैकी मंजूरी देण्यात आलेल्या 
घरकुलांपैकी अभियान कालावधीमध्ये 


मंजूरी दिलेली घरकुले अभियान 


भौतिकदृष्ट्या पूर्ण झालेल्या 


पुष्ठ १९ पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२०/प्र.क्र.१०७/योजना-१०, दि. १० जून, २०२१ 


कालावधीमध्ये १०० टक्के | घरकुलांच्या संख्येनुसार राज्यातील 

भौतिकदृष्ट्या पूर्ण करणे. सर्वोत्कृष्ट प्रथम तीन क्रमांकाचे 
जिल्हे. 
ब) राज्य पुरस्कृत योजनांमधील 
उद्दिष्टापैकी मंजूरी देण्यात आलेल्या 
घरकुलांपैकी अभियान कालावधीमध्ये 
भौतिकदृष्ट्या पूर्ण झालेल्या 
घरकुलांच्या संख्येनुसार राज्यातील 
सर्वोत्कृष्ट प्रथम तीन क्रमांकाचे 
जिल्हे. 

४. | पुरेशी जागा केद्र आणि राज्य पुरस्कृत केद्र आणि राज्य पुरस्कृत 
नसल्यास बहुमजली | योजनांतर्गत सन २०१६-१७ ते | योजनांमधील उद्दिष्टापैकी मंजूरी 
इमारती (जी--१, २०२०-२१ या कालावधीमधील | देण्यात आलेल्या घरकुलांपैकी पुरेशी 
जी--२) बांधणे. उद्दिष्टापैकी मंजूरी देण्यात आलेली | जागा नसल्यास बहुमजली 

परंतु पुरेशी जागा नसल्यास | इमारतींच्या (जी--१, जी--२) 
बहुमजली इमारती (जी--१, जी--२) | संख्येनुसार राज्यातील सर्वोत्कृष्ट 
बांधणे. प्रथम तीन क्रमांकाचे जिल्हे. 

५. पुरेशी जागा केंद्र आणि राज्य पुरस्कृत केद्र आणि राज्य पुरस्कृत 
असल्यास योजनांतर्गत सन २०१६-१७ ते | योजनांमधील उदिष्टापैकी मंजूरी 
गृहसंकुल २०२०-२१ या कालावधीमधील | देण्यात आलेल्या घरकुलांपैकी पुरेशी 
(Housing Colony) | उद्दिष्टापैकी मंजूरी देण्यात आली | जागा असल्यास गृहसंकुलांच्या 
उभारणे. आहे आणि पुरेशी जागा असल्यास | संख्येनुसार राज्यातील सर्वोत्कृष्ट 

गृहसंकुल उभारणे. प्रथम तीन क्रमांकाचे जिल्हे. 

६. | घरकुल बांधकाम | घरकुलाचे बांधकाम साहित्य जसे- | उद्दिष्टांपेको सुरु करण्यात आलेल्या 
साहित्य विक्रीसाठी | दगड, विटा, वाळू, सिमेंट, स्टिल, | एकूण 'घरकुल मार्ट' च्या संख्येनुसार 
“घरकुल मार्ट” सुरु | छताचे साहित्य इ. उपलब्ध करुन | राज्यातील सर्वोत्कृष्ट प्रथम तीन 
करणे देण्यासाठी महिला बचत गटांच्या । क्रमांकाचे जिल्हे. 

सहभागातून घरकुल मार्ट सुरु करणे. 

७. | लाभार्थ्याना घरकुल केद्र आणि राज्य पुरस्कृत oe आणि राज्य पुरस्कृत 
बांधकामासाठी योजनांतर्गत सन २०१६-१७ ते | योजनांमधील उदिष्टापैकी मंजूरी 
वित्तीय संस्थांचे २०२०-२१ या कालावधीमधील | देण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांना घरकुल 


रु.७०,०००/- कर्ज 


उद्दिष्टापैकी मंजूरी देण्यात आलेल्या 


बांधकामासाठी वित्तीय संस्थांचे 


पुष्ठ १९ पैकी १८ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२०/प्र.क्र.१०७/योजना-१०, दि. १० जून, २०२१ 


स्वरुपात मिळवून । लाभार्थ्याना घरकुल बांधकामासाठी | रु.७०,०००/- कर्ज स्वरुपात मिळवून 
देणे. वित्तीय संस्थांचे रु.७०,०००/- कर्ज | देणेत आले आहे अज्ञा लाभार्थ्यांच्या 
स्वरुपात मिळवून देणे. संख्येनुसार राज्यातील सर्वोत्कृष्ट 

प्रथम तीन क्रमांकाचे जिल्हे. 

८. । मुलभूत सुविधा देवून केद्र आणि राज्य पुरस्कृत केद्र आणि राज्य पुरस्कृत 
seat घरांची | योजनांतर्गत सन २०१६-१७ ते | योजनांमधील घरकुलांना पंचायतराज 
निर्मिती करणे. २०२०-२१ पंचायतराज संस्था संस्था (जिल्हा परिषद, पंचायत 

(जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, | समिती, ग्रामपंचायत), स्वयंसेवी 

ग्रामपंचायत), स्वयंसेवी संस्था, | संस्था, सहकारी संस्था, कॉर्पोरेट 

सहकारी संस्था, कॉर्पोरेट संस्था, | संस्था, लाभार्थी व लोक सहभाग 

लाभार्थी व लोक सहभाग यांच्या | यांच्या माध्यमातून मुलभूत नागरी 

माध्यमातून मुलभूत नागरी सुविधा | सुविधा देवून निर्माण करण्यात 

देवून आदर्श घरांची निर्मिती करणे. । आलेल्या आदर्श घरांच्या संख्येनुसार 
राज्यातील सर्वोत्कृष्ट प्रथम तीन 
क्रमांकाचे जिल्हे. 

९. | कॉर्पोरेट संस्था, | केद्र आणि राज्य पुरस्कृत सन २०१६- | या उपक्रमांमुळे ग्रामीण गृहनिर्माण 
स्वयंसेवी संस्था ।१७ ते २०२०-२१ योजनांमधील | योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमध्ये 
आणि सहकारी | घरकुलांना कॉर्पोरेट संस्था, स्वयंसेवी seo लाभ याबाबत राज्यस्तरीय 
संस्था यांचे सहकार्य | संस्था आणि सहकारी संस्था यांचे | अंमलबजावणी, संनियंत्रण व 
घेणे. सहकार्य घेणे. मूल्यमापन समितीने निर्णय घेऊन 

निश्चित केलेले प्रथम तीन क्रमांकाचे 
जिल्हे. 

१०. | इतर विशेष उपक्रम | ग्राम विकास विभागाचे शासन निर्णय | अशा राबविण्यात आलेल्या इतर 


दिनांक १९ नोव्हेंबर, २०२० अन्वये 
महा आवास अभियान - ग्रामीण 


विशेष उपक्रमांमुळे ग्रामीण गृहनिर्माण 
योजनांच्या प्रभावी अंमळबजावणीमध्ये 


कालावधीत राबवावयाचे निश्चित 


झालेला लाभ याबाबत राज्यस्तरीय 


केलेळे Yo उपक्रमां व्यतिरीक्त 


अंमलबजावणी, संनियंत्रण व 


ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांच्या प्रभावी 


मूल्यमापन समितीने निर्णय घेऊन 


अंमलबजावणीसाठी राबविण्यात 
आलेले उपक्रम. 


निश्चित केलेले प्रथम तीन क्रमांकाचे 
जिल्हे. 


पुष्ठ १९ पैकी १९ 


